महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचे अखत्यारीत 
असलेले अल्प मुदतीचे व्यवसायाभिमुख पदविका 
अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून सुरु 
करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.११/२१)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: ०३ मे, २०२१. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्रमांक: मान्यता-२००९/(१८२/०९)/तांशि-५, दि.२६ फेब्रुवारी, २०१०. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. १०/एनजीपी/ 
मरातंशिमं-अल्पमुदत/२०२०/११०३, दिनांक ३१/१२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. (9) येथील शासन निर्णयाव्दारे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या 
अखत्यारीत नसलेले तथापी, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या अखत्यारीत असलेले विविध 
अल्पमुदतीचे पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आळेली आहे. 
त्यानुसार नवीन संस्था स्थापन करणे, संलग्नित शैक्षणिक संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम राबविणे, अभ्यासकम 
प्रवेशक्षमता वाढ/घट करणे, अभ्यासक्रम बंद करणे, संस्थेचे नाव बदलणे, संस्थेची जागा बदलणे, 
संस्थेच्या व्यवस्थापनेत Jas करणे व संस्था बंद करणेबाबतची प्रक्रीया महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण 
मंडळाकडून राबविली जात आहे. 

सदर शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येणारी मान्यता प्रक्रिया, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या तत्कालीन Approval Process Handbook च्या मान्यता प्रक्रियेनुसार Letter of Intent व 
Letter of Approval याप्रमाणे राबविण्यात येत होती. सदर प्रक्रिया दोन टप्प्यात राबविण्यात येत 
असल्याने वेळ घेणारी आहे. तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेमार्फत आता ऑनलाईन पध्दतीने 
एकाच टप्प्यात म्हणजे Letter of Approval च्या स्वरुपात मान्यता प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. याच 
धर्तीवर तसेच प्रक्रिया वेळेत पार पाडण्याच्या दृष्टीने सुधारीत Approval Process Manual महाराष्ट्र 
राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ/ तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून तयार करण्यात आले असून त्याअनुषंगाने 
उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक (२) येथील पत्रांन्वये संचाळक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांनी अल्पमुदतीच्या पदविका अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रियेस शासन मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. त्यास अनुसरुन अल्प मुदतीचे पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्याकरिता 
राबवावयाच्या प्रक्रियेसही शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या अखत्यारीत नसलेल्या (Non-AICTE) परंतु महाराष्ट्र राज्य 
तंत्रशिक्षण मंडळाचे अखत्यारीतील चालु असलेल्या अभ्यासक्रमांचा समावेश सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये 
करण्यात आला असून नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश परिशिष्ट - ब मध्ये करण्यात आला आहे. या 
परिशिष्टांमध्ये नमुद केलेले अल्प मुदतीचे पदविका अभ्यासक्रम, शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून सुरु 
करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.११/२१)तांशि-५ 


2. 


अवलंबण्यात यावी:- 


अ. मान्यता प्रक्रीयेचा फ्लोचार्ट :- 


अर्ज/ प्रस्ताव (ऑनलाईन पद्धतीने) ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी कडून 


मागविणे. 
a 


SASS मार्फत प्राप्त प्रस्तावांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणी करीता 
मंडळाचे संबंधित विभागीय कार्यालय स्तरावर नेमलेली कागदपत्रे 
पडताळणी समिती (उपसचिव, संबंधित विभागीय कार्यालय यांच्या 


अध्यक्षतेखाली) 
UU वैध अर्ज / प्रस्ताव 


सहसंचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संबंधित विभागीय 
कार्यालयाव्दारे संबंधित संस्थेतील पायाभूत सुविधांच्या भौतिक 
पडताळणीसाठी नेमलेली तज्ञ समिती 


ग 


सहसंचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संबंधित विभागीय कायार्लय 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी व सदस्य सचिव म्हणुन उपसचिव, मंडळाचे 
संबंधित विभागीय कार्यालय, तज्ञ समितीचा अहवाल पडताळणी व 
संकलित करून मंडळाकडे सादर करण्यासाठी नेमलेली 


विभागीयस्तरीय समिती. a 


संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, (GS) महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
अध्यक्षतेखाली आणि सदस्य सचिव म्हणून संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, अंतिम मान्यतेसाठी शासनास सादर 
करण्याकरीता नेमलेली राज्य स्तरीय समिती (लेटर ऑफ अँप्रुवल) 


रः 


महाराष्ट्र शासनाची अंतिम मान्यता 


सदर अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी खालील प्रमाणे मान्यता प्रक्रियेची कार्यपध्दती 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.११/२१)तांशि-५ 


ब. मान्यता प्रक्रीया राबविण्यासाठी समितींची रचना व त्यांची कार्यक्षेत्र :- 


समितीचे नाव 


समितीची रचना 


समितीचे कार्यक्षेत्र 


| ; 


कागदपत्रे 
पडताळणी समिती 
(Document 
Verification 
Committee) 


१) अध्यक्ष- उपसचिव, मंडळाचे संबंधित 
विभागीय कार्यालय. 

२) सदस्य- VS TTS /स्थापत्य 
शाखेतील संबंधित तज्ञ. 

३) सदस्य- एक विधी क्षेत्रातील तज्ञ. 

४) सदस्य- एक सनदी लेखापाल (CA). 


ऑनलाईन प्रणालीद्वारे प्राप्त 
झालेल्या अर्ज / प्रस्तावांचे 
आवश्‍यक शुल्क प्राप्त 
झाल्याची खात्री करणे. 
ऑनलाईन प्रणालीद्वारे प्राप्त 
झालेल्या अर्ज / प्रस्तावांची 
मुळ कागदपत्रांची तपासणी 
करणे. 

प्राप्त प्रस्तावामध्ये त्रुटी 
असल्यास किंवा अुपुर्ण 
असल्यास याबाबत संबंधित 
ट्रस्ट/सोसायटी/ कंपनीळा 
कळविण्याकरिता प्रस्तावित 
करणे. 

परिपुर्ण प्रस्तावाच्या 
अनुषगांने आवश्‍यक 
शैक्षणिक सोयी सुविधा तसेच 
पायाभुत सुविधा संस्थेत 
उपलब्ध असल्याची तज्ञ 
समितीमार्फत तपासणी 
करण्याकरिता संबंधित तंत्र 
शिक्षण विभागीय 
कार्यालयास प्रस्ताव सादर 
करणे. 


तज्ञ समिती 


(Expert 
Committee) 


१) अध्यक्ष - अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषद मान्यताप्राप्त झछासकोय/ 
अनुदानित तंत्रनिकेतनातील प्राचार्य 
/विभागप्रमुख 

२) सदस्य - उद्योग क्षेत्रातील संबंधित 
विषयाझी निगडित तज्ञ. 

३) सदस्य सचिव - म.रा.तं.शि. मंडळ 
यांचे विभागीय कार्यालयाकडून 
नामनिर्देशित केलेले अध्यक्ष - 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद 
मान्यताप्राप्त शासकीय /अनुदानित 


परिपुर्ण प्रस्तावांच्या 
अनुषगांने संस्थेमध्ये 
आव्यक शैक्षणिक सोयी 
सुविधा तसेच पायाभुत 
सुविधा उपलब्ध असल्याची 
प्रत्यक्ष संस्थेस भेट देऊन 


तपासणी करणे. 

तपासणी अहवाल 
शिफारशीसह संबंधित तंत्र 
शिक्षण विभागीय 


कार्यालयास सादर करणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.११/२१)तांशि-५ 


तंत्रनिकेतनातील स्थापत्य 
अभियांत्रिकी विभागप्रमुख/ 
अधिव्याख्याता 
3. | विभागीयस्तरीय | १) अध्यक्ष- प्रस्तावाच्या क्षेत्रातील । > तज्ञ समितीमार्फत प्राप्त 
समिती संबंधित तंत्रशिक्षण विभागीय झालेल्या तपासणी 
(Regional Level कार्यालयाचे सहसंचालक. अहवाळाची पडताळणी 
Committee) | 2) 2 सदस्य - अध्यक्ष - अखिल भारतीय करणे. 
तंत्रशिक्षण परिषद मान्यताप्राप्त तपासणी अहवालाच्या 
शासकीय/अनुदानित अनुषगांने शिफ़ारशी करणे. 
तंत्रनिकेतनातील प्राचार्य. विभागातील सर्व तपासणी 


३) सदस्य- एक उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ. 

४) सदस्य सचिव - मंडळाचे संबंधित 
विभागीय कार्यालयाचे उपसचिव. 

विभागीयस्तरीय समितीमध्ये 

वरीलप्रमाणे अ. क्र. २ व ३ मधील 


अहवालाचे संकलन करुन 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 
मंडळाकडे (MSBTE) सादर 
करणे. 


नियुक्त्या संबंधित सहसंचालक 
करतील. 
४. राज्यस्तरीय १) अध्यक्ष - संचालक, तंत्रशिक्षण विभागवार प्राप्त झालेल्या 
समिती (State संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई रिपोर्टची पडताळणी करणे. 
Level 2) सदस्य - प्रस्तावाच्या क्षेत्रातील तज्ञ समितीच्या व विभागीय 


Committee) 


संबंधित तंत्रशिक्षण विभागीय 
कार्यालयाचे सहसंचालक. 

३) सदस्य- एक शिक्षण तज्ञ व्यक्‍ती. 

४) सदस्य - एक उद्योगधंद्यातील तज्ञ 
व्यक्‍ती. 

५) सदस्य सचिव - संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 


स्तरावरील समितीच्या 
शिफारशी विचारात घेउन 


तसेच उद्योगधद्यांमध्ये 
प्रशिक्षीत कामगारांना 
असलेली मागणी, 


रोजगाराच्या उपलब्ध संधी 
इ. अनुषगांने ज्या संस्थेमध्ये 
शैक्षणिक सोयी सुविधा 
तसेच पायाभुत सुविधा 
उपलब्ध आहेत अशा 
संस्थांचे प्रस्तावा [0/ 
(Letter of Approval) 
करिता शासनास शिफ़ारस 
करणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.११/२१)तांशि-५ 


३. 


उपरोक्त मान्यता प्रक्रिया मंडळाने प्रस्तावित HSA मान्यता पुस्तिकेप्रमाणे खालील अटी व 


शर्तीचे अधिन राहून राबविण्यात यावी:- 


अ) महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारीतील अल्प मुदतीच्या व्यवसायाभिमुख पदविका 


अभ्यासक्रमांसाठी मंडळाने जाहिरात प्रसिध्द करावी. तसेच, नवीन संस्था स्थापन करणे, संलग्नित 
संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम राबविणे, अभ्यासक्रम प्रवेशक्षमता वाढ/घट करणे, अभ्यासक्रम बंद 
करणे, संस्थेचे नाव बदलणे, संस्थेची जागा बदलणे, संस्थेच्या व्यवस्थापनेत बदल करणे व संस्था 
बंद करणे, इत्यादी संदर्भातील अर्ज मागविण्याकरीता आव्यक ती कार्यवाही महाराष्ट्र राज्य 
तंत्रशिक्षण मंडळाने त्यांच्या स्तरावर करावी. 


ब) मंडळाच्या अखत्यारीतील अल्पमुदतीचे व्यवसायाभिमुख पदविका अभ्यासक्रम विविध संस्थांमध्ये 


राबविण्यासाठी मंडळाने विहीत केळेले निकष पाळणे संबंधित संस्थावर बंधनकारक राहील. 


त्यानुसार नवीन संस्थेस लागणारी जागा, बांधकाम, पायाभूत सुविधा, शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
कर्मचारीवृंद, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, यंत्रसामुग्री, मुदत ठेव, संस्थेच्या तपासणीसाठी पाठविण्यात 
येणारे निरीक्षण पथक, अभ्यासक्रमाची फी, विविध अभ्यासक्रमाची संख्या व अभ्यासक्रमातील 
विद्यार्थ्यांची संख्या व एका संस्थेमध्ये जास्तीत जास्त किती अभ्यासक्रम असणे, संस्था स्थलांतर 
करणे इत्यादी संदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक तत्वे मंडळाने निश्चित करावी. 


क) संस्थांच्या आर्थिक स्थैर्याचा विचार करता प्रथम वर्षामध्ये नविन संस्थेमध्ये जास्तीत जास्त ५ 


ड) 


अभ्यासक्रमांना सुरूवातीस परवानगी देण्यात यावी. तसेच चालु संस्थांमध्ये वाढ किंवा नवीन 
जास्तीत जास्त ३ अभ्यासक्रम अनुज्ञेय असतील. अभ्यासक्रम चालु असलेल्या संस्थांमधील सोयी 
सुविधांच्या उपलब्धतेनुसार आढावा घेऊनच नवीन अभ्यासक्रम अनुज्ञेय करण्यात येईल अथवा 
त्यामध्ये वाढ करण्यात येईल. 

नवीन अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी परवानगी प्रस्ताव सादर करताना नोंदणीशुल्क संबंधित 
संस्थेकडून घेण्यात यावे. त्यासाठीचे नोंदणीशुल्क मंडळाने निश्चित करावे. अभ्यासक्रम बंद 
करावयाचा असल्यास मंडळाच्या मानकानुसार तपासणी करून व मंडळाची स्वयंस्पष्ट शिफारस 
असल्याशिवाय शासनाकडून अभ्यासक्रम बंद करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. 


इ) शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट ब” मधील अनुक्रमांक (१५) Diploma in Health &Wellbeing, 


(१६) Diploma in Fisheries व (१७) Diploma in Cabin Crew and Air Hostess येथील 
अभ्यासक्रमांचा कोर्स कोड, WAST पात्रता, अभ्यासक्रमांचा कालावधी, प्रवेशा क्षमता व अभ्यासक्रमांचे 
स्वरुप इत्यादी तपशिल महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाव्दारे स्वतंत्ररीत्या प्रसिद्ध करण्यात 
येईल. 


फ) वरील कार्यपद्धती, शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून अंमलात येईल. त्या प्रयोजनार्थ मंडळाने 


वेळापत्रक निश्चित करून कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१/(प्र.क्र.११/२१)तांशि-५ 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५०३१४५४४०९२०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रि Digitally signed by Satish Jagd गांव 
h DN: ment Of Maharasht Higher And Technical 
a | S 7 Educati |Code=400032, st=Mahara: 
2.5.4.20: 


p arashtra, 
1d596652773468508d937a99472988ebdda28db8c543 


Jagdeorao Tidke ५” 
(सतीश ज. तिडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२., 

२. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२., 

३. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 

५. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. सर्व विभागीय कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, (संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण 

मंडळ यांच्यामार्फत) 


७. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


परिशिष्ट-अ 


Appendix 1 


Approved Nomenclature of Courses, Duration and Entry Level Qualifications for the State Government 
approved Short Term Diploma Courses 


List of Maharashtra State Government Approved Short Term Diploma Courses for Academic Year 2021-22 for new 
Institutions, existing institutions affiliated or not affiliated to MSBTE and MSBTE affiliated Polytechnics intending to start 


these courses. 


GROUP 1:- ARCHITECTURE, BUILDING CONSTRUCTION AND INTERIOR DESIGN 


Duratio 
St one Course Name Entry Qualification nin Intake Batter! tie 
No. | Code Course 
Years 
गच २१२ साल Passed S.S.C. Examination of M.S. Board 
1 ID Desi ei पाव ला of Secondary & Higher Secondary 2 शं Y* F* 
ens Education OR its Equivalent 
Dolmen aoe Passed S.S.C. Examination of M.S. Board 
2 IN Desi P dD ti of Secondary & Higher Secondary 3 a Y p* 
a ec a Education OR its Equivalent 
Bachelor of Architecture/ Civil/ 
Advanced Diploma in Construction Engg./ Diploma in 
3 i Project Management in Architecture from any recognised 1 i. S* a 
Building Construction University / Institute/ Board in 
Maharashtra OR its Equivalent 
4 IR Post Diploma in Interior Passed Diploma in Interior Designing and 1 शि Y Let 
Designing & Decoration Decoration of MSBTE OR its Equivalent 
GROUP 2 :- COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 
Duratio 
Sr. | Course Name of Courses Entry Qualification nin Intake Pattern of the 
No. | Code Course 
Years 
Diglonia qn शा Passed S.S.C. Examination of M. S. Board 
1 DA P ठाणा of Secondary & Higher Secondary 2 ळ| S F 
P Education, OR its Equivalent 
Passed Diploma ( Electronics / Computer 
/ Mechanical / Electrical Streams ), 
2 CB Advanced Diploma in Cyber | awarded by MSBTE or B.Sc. ( Physics / 1 न & | 
Security Management IT/ Comp. Sc. Streams ) from any 
recognized University / Institute/ Board 
in Maharashtra OR its Equivalent 
Passed Diploma ( Electronics/ Computer/ 
Mechanical/ Electrical Streams) awarded 
by MSBTE OR B.Sc.(Physics/ IT / 
Computer Sc. Streams) from any 
recognized University / Institute/ Board 
& Advanced Diploma in in Maharashtra OR its Equivalent S 
3 E Embedded Systems : . : . 


GROUP 3 :- INDUSTRIAL SAFETY AND FIRE SAFETY 


Duratio 


Pattern of the 


Sr. 


Course 
No 


Code 


nin 


Entry Qualification 
Years 


Course Name 


Intake 


Course 


Diploma in Fire Service 
Engineering 


Passed H.Sc. Examination of M. S. 
Board of Secondary & Higher 
Secondary Education, OR its 
Equivalent or Passed any Trade of ITI 
of the Duration of 2 Yrs. 


40 


Advanced Diploma in Fire 
Safety and Industrial 
Environmental Engineering 


The candidate must have passed the 
Degree in Engg. / Tech. Science or 
Diploma in Engg. / Tech. /from any 
recognized University / Board or 
Candidate must have passed 2 Years in 
Diploma in Fire Service Engg. of 
MSBTE. (FR ) 


40 


Advanced Diploma in Industrial 
Safety and Security 
Management 


Diploma in Engg./Degree in Engg. / 
any graduate with 40% or Candidate 
must have passed 2 Years Course in 
Diploma in Fire service Engg. Of 
MSBTE. (FR ) 


40 


Advanced Diploma in Fire 
Safety Engineering 


The Candidate must have passed the 
Diploma in Engg. / Technology of 
MSBTE or its Equivalent or Degree in 
Engineering or Technology or Science 
from any recognized University / 
Institute or passed any Degree with 
minimum 2 Yr. of Experiences in Filed 
of Fire Services, OR Candidate must 
have passed 2 Yrs. Course in Diploma 
in Fire Service Engg. Of MSBTE 

.( FR) 


40 


IT 


Safety 


Advanced Diploma in Industrial 


Any Science Graduate /Graduate in 
Medical Science / BDS / Graduate in 
Occupational Therapy (OT), Graduate 
in Physiotherapy (PT) / Graduate in 
Veterinary Science/ Degree / Diploma 
in Engineering / Technology or its 
Equivalent from a recognized Statutory 
University / Board OR Advance 
Diploma in Fire Safety & Industrial 
Enviormental Engineering (FA)/ Post 
Diploma in Fire Engineering (FD/ 
Diploma in Fire Service Engineering 


in Industrial Safety & Security 


(FR)/ Advance Diploma in Fire Safety 
Engineering (FS) / Advance Diploma 


Management (FF) of MSBTE. 


40 


Advanced Diploma in 


Any Science Graduate /Graduate in 
Medical Science / BDS / Graduate in 
Occupational Therapy (OT) / Graduate 
in Physiotherapy (PT) / Graduate in 
Veterinary Science/ or its Equivalent 
from a recognized Statutory University 
/ Board OR Degree/ Diploma in Engg./ 


| EZ Environmental Engineering T echnology with two years experience 1 40 Y F 
in Manufacturing maintenance or 
Safety Department of a factory or Two 
year’s experience in research, 
Training foundation, Consultancy in 
Safety or [Two year’s experience in 
Enforcement of legislation pertaining 
to safety. 
GROUP 4 :- MANAGEMENT 
Sr. Cc Duratio 
No aoe Course Name Entry Qualification nin Intake Pattern of the 
Code Course 
Years 
Any Graduate from a recognized 
1 AX Advanced Diploma in Apparel statutory University/ Board in 1 5 F 
and Merchandizing Maharashtra OR its Equivalent/ oo s 
Diploma in Engg. & Technology of 
Any Graduate from a recognized 
> ; statutory University/ Board in 
ठर EY ee Maharashtra OR its Equivalent/ 1.5 - S EF 
P 8 Diploma in Engg. & Technology of 
MSBTE OR its Equivalent 
: र F Any Graduate from a recognized 
3 शं poutine वावा Rem statutory University/ Board in 1 oo Y हि 
ह Maharashtra OR its Equivalent 
GROUP 5 :- BEAUTY CULTURE 
Sr. Cc Duratio 
No rags Course Name Entry Qualification nin Intake Pattern of the 
Code Course 
Years 
Passed S.S.C. Examination of 
1 BC Diploma in Beauty Culture And Maharashtra State Board of Secondary 2 a Y F 
Hair Dressing and Higher Secondary Education OR 
its Equivalent Examination 
Advanced Diploma in Beauty Any Puploma pany चिव रिवा पिव & 
2 BY Calne Aaa पक्षात recognized statutory University/ Board 1 oo S F 
8 in Maharashtra OR its Equivalent 
GROUP 6 :- PARA - MEDICAL & HEALTH TECHNOLOGY 
Sr. Cc Duratio 
No 0 Course Name Entry Qualification nin Intake Papen ore 
Code Y Course 
ears 
Any B.Sc. except Physics and 
Mathematics or BSc Physiotherapy 
1 LX Advanced Diploma in Medical /Occupational Therapy BVSC, BAMS, 15 . S F 


Laboratory Technology. 


BHMS, BUMS, MBBS, B.Pharm, 
LCEH, DHMS or its equivalent from 
recognized statutory University/ Board. 


Advanced Diploma in X-ray 


B.Sc. With Physics, Chemistry, Micro- 
biology, Life Science, Zoology, 
Biology, Bio-Chemistry as a major 
subject/ Principal subject at final Year 
or B.Sc. Bio-Technology, B.Sc. 


2 Rx Radiography Nursing, B. Pharmacy, M.B.B.S., ed वी 5 ही 
B.A.M.S. B.H.M.S., B.U.M.S., B.D.S., 
D.H.MLS. from a recognized statutory 
University / Board in Maharashtra OR 
its Equivalent 
3 | MJ गणीत चा णत cr Passed any B.Sc. OR B.Pharm 2 po ¥ F 
Image Technology 
GROUP 7 :- TRAVEL & TOURISM, AND HOTEL OPERATION 
Sr. € Duratio 
No bie Course Name Entry Qualification nin Intake Patecmorime 
Code Course 
Years 
Passed H.Sc. Examination of M.S. 
1 HO Diploma in Hotel Operation Board of Secondary Higher Secondary 1.5 oo Y F 
Education OR its Equivalent 
Any Graduate from a recognized 
2 TY Advanced Diploma in Travel & statutory University/ Board or a 1 a S F 
Tourism Diploma in HMCT of MSBTE or 
Equivalent 
GROUP 8 :- FASHION TECHNOLOGY 
Sr. € Duratio 
No are Course Name Entry Qualification nin Intake Pattern or the 
Code Course 
Years 
७७2 11 Dee DEG ene Passed S.S.C. Examination of M. S. 
1 | DM P hee डप) Board of Secondary & Higher 2 ति Y F 
ह Secondary Education OR its Equivalent 
खाचे १ Baskiowand Texule Passed S.S.C. Examination of M. S. 
2 FN P Decenin Board of Secondary & Higher 2 a Y F 
Bree Secondary Education OR its Equivalent 
GROUP 9 :- SPECIALIZED COURSES 
Cc Duratio 
Sr. 096 Course Name Entry Qualification nin Intake Pattern of the 
No | Code Course 
Years 
Passed Any Diploma/ Degree in 
Engineering/ Technology from a 
‘ F recognized statutory Board/ University 
1 ER Advanced Diplomas Enetey: ||| sa Mahavashinv OR iis Equivalent OR 1.5 40 S 


Management & Audit. 


Science Graduate from recognized 
University with 1 year relevant 
experience 


EW 


Advanced Diploma in Energy 
Management & Audit. 


Passed Any Diploma/ Degree in 
Engineering/ Technology from a 
recognized statutory Board/ University 
or its Equivalent OR Science Graduate 
from recognized University in 
Maharashtra OR its Equivalent with 1 
year relevant experience 


40 


Diploma in Stenography & 
Secretarial Practices 


Passed S.S.C. Examination of 
Maharashtra State Board of Secondary 
and Higher Secondary Education OR 
its Equivalent Examination 


40 


oe O 


Diploma course in Bamboo 
Technology 


Passed S.S.C. Examination of M.S. 
Board of Secondary & Higher 
Secondary Education OR its Equivalent 


40 


*Y-Yearly 

*F-Full Time 
*S-Semester 
*P-Part Time 


Note : The existing institutes offering courses other than above mentioned courses will have to 
opt for the similar courses within the same group. 


(परिशिष्ट --ब) 


Group 10:- New Courses under SKP (Skill Knowledge Provider) 


आ (00008 Name of the Course Entry Qualification Duration of Course Intake pa हा 
No. Code Course 
Advance Diploma in 888 11] Dislomaly 3९7८८ 1 Year (1 Semester Class 
01 | IB Industrial Automation pate j ie Room + | Semester 30/60 | Full Time 
and Drives ह 8 Internship with SKP) 
: : re 1 Year (1 Semester Class 
a] io | At Pee | कण्या be | Room-rtSemeser | 3060 | Ful Tim 
ह ह ह Internship with SKP) 
Advance Diploma in Pase in Destee? Diploma Wi 1 Year (1 Semester Class 
03 | RE Renewable & 1. j AG Room + 1 Semester 30/60 | Full Time 
Sustainable Energy 8 8 Internship with SKP) 
री in CNC 1 Year (1 Semester Class 
04 | cyY meee Nn Pass in HSC/ITI/ MCVC Room + 1 Semester 30/60 | Full Time 
Machine Techniques . ith S 
Internship with SKP) 
ठया चे 1 Year (1 Semester Class 
05 AS ae ee इयता) Pass in HSC/ ITI/ MCVC Room + | Semester 30/60 Full Time 
8 Internship with SKP) 
Advance Diploma in 1 Year (1 Semester Class 
a FJ Food & Dairy Pass in BSC Biology Room + | Semester 30/60 Full Time 
Processing Internship with SKP) 
Ae ease य Pass in Dipl ID 1 Year (1 Semester Class 
07 | MB A र ne Room + 1 Semester 30/60 | Full Time 
Building Management in Engineering 9 with S 
S Internship with SKP) 
System 
Diploma in Logistics 1 Year (1 Semester Class 
oe SM and Supply Chain Pass in HSC Room + | Semester 30/60 Full Time 
Management Internship with SKP) 
1 Year (1 Semester Class 
oO TO Diploma in Tourism Pass in HSC Room + 1 Semester 30/60 Full Time 
Internship with SKP) 
लाच in Medical 1 Year (1 Semester Class 
10 MQ ण > Pass in HSC/ ITI/ Diploma Room + 1 Semester 30/60 Full Time 
Equipment Maintenance 9 with S 
Internship with SKP) 
Pass H.S.C. Examination 
Diploma in Sound of M. S. Board of 1 Year (1 Semester Class 
11 SV Recording & Video Secondary & Higher Room + 1 Semester 30/60 Full Time 
Editing Secondary Education / Internship with SKP) 
ITI/MCVC 
Pass H.S.C. Examination 
Diploma in of M. S. Board of 1 Year (1 Semester Class 
12 PV Photography & Secondary & Higher Room + 1 Semester 30/60 Full Time 
Videography Secondary Education / Internship with SKP) 
ITI/MCVC 
Pass H.S.C. Examination 
: च्या 1.५ f 1 Year (1 Semester Class 
f M. S. Board of 
13। <#z शिण 1101295 i es Room + 1 Semester 30/60 | Full Time 


Training 


Secondary & Higher 
Secondary Education / 


Internship with SKP) 


IT/MCVC 


Diploma in Electrical & 


Pass H.S.C. Examination 
of M. S. Board of 


1 Year (1 Semester Class 


14 EF Electronics Equipment Secondary & Higher Room + | Semester 30/60 Full Time 
Maintenance & Repair Secondary Education / Internship with SKP) 
ITI/MCVC 
15 Diploma in Health 
& Wellbeing 
16 Diploma in Fisheries 
7 Diploma in Cabin Crew 


and Air Hostess 


